RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


Site 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १२,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


: 


गुरुवार , जानेवारी २१, २०१६ / माघ १, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 18th January 2016 


NOTIFICATION 


No. TRN. 1115 / C . R. 462 / POL-5B. — In pursuance of the Maharashtra Police ( Amendment ) Act, 2015 ( Mah. 
Act No. XI of 2015 ) published on 6th April 2015 , Home Department Government is pleased to constitute the 
Police Establishment Board at the Level of Specialized Agencies,namely Crime Investigation Department, State 
Intelligence Department, Protection of Civil Rights, Anti- Corruption Bureau , State Reserve Police Force , Anti 
Terrorist Squad and Highway Traffic . 


Police Establishment Board at Crime Investigation Department Level as shown below : 


( 1 ) Additional Director General of Police (CID ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Special Inspector General of Police (CID ) 


Member ; 


( 3 ) Special Inspector General of Police, Crime ( East/ West ) 


Member; 


( 4 ) Deputy Inspector General of Police , ( Admin ) 


Member : 


(5 ) Superintendent of Police 


Member. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


بہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९ ४० 


Police Establishment Board at State Intelligence Department level as shown below : 


( 1 ) Commissioner (SID ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Special Inspector General of Police (VIP Security ) 


Member; 


( 3 ) Joint Commissioner ( SID ) 


Member ; 


( 4 ) Special Inspector General of Police (Coastal and SPU ) 


Member. 


Police Establishment Board at Protection of Civil Rights Department Level as shown below : 


( 1 ) Additional Director General of Police (PCR ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Deputy Inspector General of Police (PCR ) 


Member; 


( 3 ) Superintendent of Police , (PCR ) Konkan Range 


Member ; 


( 4 ) Superintendent of Police , (PCR ) Kolhapur, Range 


Member. 


Police Establishment Board at Anti- Corruption Bureau Level as shown below : 


( 1 ) Director General of Police (ACB ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Additional Director General of Police (ACB ) 


Member ; 


( 3 ) Additional Commissioner of Police , Crime (ACB ) 


Member ; 


( 4 ) Additional Superintendent of Police , (HQ . ACB ) 


Member. 


Police Establishment Board at State Reserve Police Force Level as shown below : 


( 1 ) Additional Director General of Police (SRPF ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Special Inspector General of Police (SRPF ) 


Member; 


( 3 ) Deputy Inspector General of Police (HQ ) 


Member; 


( 4 ) Commandant ( SRPF ) 


Member. 


Police Establishment Board at Anti- Terrorist Squad Level as shown below : 


( 1 ) Additional Director General of Police (ATS ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Special Inspector General of Police (ATS ) 


Member; 


( 3 ) Deputy Commissioner of Police , (ATS ) 


Member ; 


(4 ) Deputy Commissioner of Police. (ATS , Analysis ) 


Member. 


Police Establishment Board at Highway Traffic Level as shown below : 


( 1 ) Additional Director General of Police ( Traffic ) 


Chairperson ; 


( 2 ) Superintendent of Police (HQ ) 


Member; 


( 3 ) Superintendent of Police ( Thane Range ) 


Member ; 


(4 ) Superintendent of Police (Pune Range ) 


Member. 


If none of the above members is from a Backward catagary , then the Chairperson shall appoint and additional 
member of the rank of the Deputy Superintendent of Police from such catagary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


२० 


शुक्रवार, जानेवारी २२, २०१६ / माघ २, शके १९ ३७ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक बीएड ४६१५ / प्र.क्र .२१० / मशि -२. - महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचेविनियमन ) 
अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२८ ) याच्या कलम २ च्या खंड (द ) आणि कलम-३ ची पोट कलमे (१) व ( २ ) यांद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक एमआयएससी-२०१५ /प्र.क्र . २५२/ 
तांशि -४, दिनांक १६ जून २०१५ अनुसार, महाराष्ट्र शासन , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद केलेले जादा शैक्षणिक 
अभ्यासक्रम हे , व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित व अधिसूचित करीत आहे; आणि अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये अशा 
अभ्यासक्रमाच्या संबंधात प्रवेशासाठी नमूद केलेल्या अटी व शर्ती ह्या, त्यासाठीच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती असतील असे विनिर्दिष्ट करीत 


आहे : 


अनुसूची 


अनु . क्र . 

( १ ) 


व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम 

( २ ) 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती 

( ३ ) 


महाराष्ट्र राज्य उमेदवार : 
१. ( क ) शिक्षणशास्त्र पदवी ( बी.एड ) प्राप्त करण्यासाठी ( एक ) उमेदवार भारतीय नागरिक असला पाहिजे आणि त्याने, विज्ञान व गणित / 

शिक्षणशास्त्र पदवी अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष समाजशास्त्रे ( इतिहास / भूगोल / अर्थशास्त्र / राज्यशास्त्र / मानसशास्त्र / तत्त्वज्ञान / शिक्षणशास्त्र / 
( ख ) शिक्षणशास्त्र पदवी ( बी.एड ) प्राप्त करण्यासाठी, 

ग्रंथालय ) / मानव्यशास्त्र ( सर्व भाषा व साहित्य) / वाणिज्य , या विषयांसह किमान ५० टक्के 

गुण प्राप्त करून ( मागासवर्ग प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण) पदवी परीक्षा 
मुक्त व दूरस्थ अध्यापन शिक्षण पद्धतीमार्फत 

आणि / किंवा पदव्युत्तर ( मास्टर्स) पदवी उत्तीर्ण केलेली असावी. 
शिक्षणशास्त्र पदवी अध्ययनक्रमाचेप्रथम वर्ष . 

किंवा 
( ग ) शिक्षणशास्त्र पदवी ( बी.एड ) प्राप्त करण्यासाठी 

( दोन ) उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने , अभियांत्रिकी आणि तंत्रशास्त्र 
शिक्षणशास्त्र ( अंशकालीन) पदवी अध्ययनक्रमाचे (विज्ञान व विशेष विषय म्हणून गणित यासह ) पदवी आणि /किंवा पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 

उत्तीर्ण केलेली असावी. व्यवस्थापन / अभियांत्रिकी/ संगणक / कायदा / माहिती / तंत्रज्ञान / कृषि / 
( घ ) बी.ए.बी.एड / बी.एस.स्सी . बी.एड पदवी प्राप्त बीबीआय / वैद्यकशास्त्र / सर्व सामाजिक शास्त्रे / ललित कला / प्रयोगनिष्ठ कला ( संगीत / 
करण्यासाठी ४ वर्षांच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे 

नृत्य / नाट्य इ.) या विषयांसह परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि किमान ५५टक्के गुण 
( मागासवर्गातील प्रवर्गाच्या बाबतीत ५० टक्के गुण ) मिळविलेले असावेत . 


प्रथम वर्ष. 


प्रथम वर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ङ ) बी.एड एम.एड ( संकलित ) पदवी प्राप्त 

करण्यासाठी बी.एड एम.एड( तीन वर्षांचा 
संकलित अभ्यासक्रम ) अध्ययनक्रमाचे प्रथम 

वर्ष . 
( च ) बी.ए.बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.ए. 

बी.एड ( दृष्टी क्षीणता ) अध्ययनक्रमाचेप्रथम 

वर्ष. 
( छ ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण- दृष्टी क्षीणता) अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 
( ज ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण- श्रवण क्षीणता) अध्ययनक्रमाचे प्रथम 

वर्ष . 
( झ ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण - मानसिक विकलांगता ) अध्ययनक्रमाचे 


किंवा 
उमेदवाराने वरील ( एक ) आणि ( दोन ) मध्ये नमूद केलेल्या विषयांमध्ये महाराष्ट्र 
शासनाकडून समकक्ष पदवी आणि / किंवा पदव्युत्तर पदवी म्हणून मान्यता देण्यात आलेली 
पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. 

किंवा 
उमेदवाराने ,केंद्रकिंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे संस्थापित केलेल्या मुक्त 
विद्यापीठाने दिलेली कोणतीही पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 

किंवा 
उमेदवाराने ,केंद्र किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे , संस्थापित केलेल्या किंवा 
विद्यापीठ अनुदान आयोग, १९ ५६ याच्या कलम ३ अन्वये अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित 
केलेल्या कोणत्याही विद्यापीठाकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही पदवीची अंतिम वर्षाची 
परीक्षा दिलेली असली पाहिजे . 


इतर राज्य उमेदवार : 


प्रथम वर्ष. 


( ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण - अध्ययन विकलांगता) अध्ययनक्रमाचे 


प्रथम वर्ष. 


( ट ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण - चलन व चेतासंस्था विकार ) 

अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 
( ठ ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण ) एच.आय / व्ही.आय. / एम.आर./ 
एल.आय. / आणि सी.पी. दूरस्थ अध्ययनक्रमाचे 

प्रथम वर्ष. 
ड ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 
शिक्षण- ऑटीझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ) 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष , 


उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने , केंद्र किंवा राज्य विधानमंडळाच्या 
अधिनियमाद्वारे संस्थापित केलेल्या किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९ ५६ 
याच्या कलम ३ अन्वये अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेल्या कोणत्याही विद्यापीठाकडून 
भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही विद्या शाखेतील किमान तीन वर्षांच्या 
कालावधीची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकारने / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने ( एनसीटीई) मान्यता दिलेली समकक्ष 
अर्हता, सर्व प्रवर्गासाठी किमान ५५ टक्के गुण मिळवून धारण केलेली असावी. 

किंवा 
उमेदवाराने, केंद्र किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे संस्थापित केलेल्या किंवा 
विद्यापीठ अनुदान आयोग, अधिनियम, १ ९ ५६ याच्या कलम ३ अन्वये अभिमत विद्यापीठ 
म्हणून घोषित केलेल्या कोणत्याही विद्यापीठातून भारतीय विद्यापीठ संघाने मान्यता दिलेल्या 
कोणत्याही विद्या शाखेतील, किमान तीन वर्षांच्या कालावधीची पदवी असणाऱ्या परीक्षेच्या 
अंतिम वर्षाची परीक्षा दिलेली असावी किंवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत 
सरकारने / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता दिलेली समकक्ष अर्हता धारण केलेली 
असावी . पदवी परीक्षा किमान ५५ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण होण्याच्या अधीन राहून अशा 
उमेदवाराचा तात्पुरत्या प्रवेशासाठी विचार करण्यात येईल . 


( ढ ) बी.एड पदवी प्राप्त करण्यासाठी बी.एड (विशेष 

शिक्षण )- संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष . 


शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ( एम.एड ) प्राप्त 
करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी 
अध्ययनक्रमाचेप्रथम वर्ष. 


उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने, किमान ५० टक्के गुणांसह ( मागास 
प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५टक्के गुण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या मान्यताप्राप्त 
व मान्यताप्राप्त अकृषि विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयामधून (१ ) 
बी.एड, ( २) बी.ए.बी.एड / बी.एस्सी बी.एड , ( ३) बी.एल.एड् , ( ४) डी.एल.एड्. ( ५० टक्के 
गुण यासह ) पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. 

किंवा 
मान्यताप्राप्त अकृषि विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या राष्ट्रीय अध्यापक परिषदेने मान्यता 
दिलेल्या बी.एड महाविद्यालयामधून कोणत्याही बी.एड अभ्यासक्रमाची अंतिम वर्षाची परीक्षा 
दिलेली असावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


प्रथम वर्ष . 


शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ( एम.एड ) प्राप्त उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने ,किमान ५० टक्के गुणांसह ( मागास 
करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी एम . प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता 
एड (विशेष शिक्षण - दृष्टी क्षीणता ) अध्ययनक्रमाचे दिलेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयामधून बी.एड 

(विशेष शिक्षण दृष्टी क्षीणता) ही पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 

किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता दिलेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित 
असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयातून बी.एड (विशेष शिक्षण दृष्टी क्षीणता) ही अंतिम 

परीक्षा दिलेली असावी. 
शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ( एम.एड ) प्राप्त उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने , किमान ५० टक्के गुणांसह ( मागास 
करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी एम . प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता 
एड (विशेषशिक्षण - श्रवण क्षीणता) अध्ययनक्रमाचे दिलेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयामधून बी.एड 
प्रथम वर्ष. 

(विशेष शिक्षण श्रवण क्षीणता ) ही पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


६ 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता दिलेल्या , मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित 
असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयातून बी.एड ( विशेष शिक्षण श्रवण क्षीणता ) ही अंतिम 

परीक्षा दिलेली असावी. 
शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ( एम.एड ) प्राप्त उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने, किमान ५० टक्के गुणांसह ( मागास 
करण्यासाठी शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी एम . प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता 
एड (विशेष शिक्षण - मानसिक विकलांगता ) दिलेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयामधून बी.एड 
अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष . 

(विशेष शिक्षण मानसिक विकलांगता ) ही पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 

किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने मान्यता दिलेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नित 
असणाऱ्या बी.एड महाविद्यालयातून बी.एड (विशेष शिक्षण मानसिक विकलांगता) ही 

अंतिम परीक्षा दिलेली असावी . 
शारीरिक शिक्षण पदवी ( बी.पी.एड ) प्राप्त उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने , किमान ५० टक्के गुण मिळवून (मागास 
करण्यासाठी शारीरिक शिक्षण पदवी अध्ययनक्रमाचे प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) कोणत्याही विद्या शाखेतील पदवी परीक्षा 
प्रथम वर्ष 

उत्तीर्ण केलेली असावी आणि एआययू / आयओए/ एसजीएफआय / भारत सरकार यांच्याकडून 
मान्यताप्राप्त क्रीडा व खेळ यामध्ये आंतर महाविद्यालयीन / आंतरविभागीय /जिल्हा/ शालेय 
स्पर्धांमध्येकिमान सहभाग घेतलेला असावा. 

किंवा 
उमेदवारांने ४५ टक्के गुणांसह ( मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० टक्के गुण ) 
शारीरिक शिक्षणामधील पदवी उत्तीर्ण केलेली असावी . 

किंवा 
उमेदवाराने , किमान ४५ टक्के गुणांसह ( मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० टक्के 
गुण ) कोणत्याही विद्या शाखेमधील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि शारीरिक 
शिक्षण हा विषय अनिवार्य / ऐच्छिक विषय म्हणून अभ्यास केलेला असावा. 

किंवा 
उमेदवाराने ४५ टक्के गुणांसह (मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० टक्के गुण ) पदवी 
परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्याने राष्ट्रीय / आंतरविद्यापीठीय / राज्य स्पर्धांमध्ये 
सहभाग घेतलेला असावा किंवा एआययू / आयओए / एसीएफआय / भारत सरकार यांनी 
मान्यता दिलेल्या क्रीडा प्रकारांत व खेळांमध्ये आंतर महाविद्यालय / आंतर विभागीय / 
जिल्हा / शालेय स्पर्धांमध्ये पहिले, दुसरे किंवा तिसरे स्थान पटकावलेले असावे. 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९ ४० 

अनुसूची - समाप्त. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


किंवा 
उमेदवाराने पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी व तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी 
झालेला असावा किंवा त्याने एसआययू / आयओए / एसजीएफआय / भारत सरकार यांनी 
मान्यता दिलेल्या क्रीडा प्रकारांत व खेळांमध्ये आंतर महाविद्यालयीन आंतर विभागीय / 
जिल्हा/ शालेय स्पर्धेमध्ये पहिले, दुसरे किंवातिसरे स्थान पटकावलेले असावे. 

किंवा 
उमेदवाराने ४५टक्के गुणांसह ( मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४० टक्के गुण ) पदवी 
परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्याला किमान तीन वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव 
असावा . ( प्रतिनियुक्तीवर सेवेत असणारे उमेदवार ; ते म्हणजे, प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षण 
शिक्षक / प्रशिक्षक ) . 


शारीरिक शिक्षण पदव्युत्तर पदवी ( एम.पीएड ) 
प्राप्त करण्यासाठी शारीरिक शिक्षणाच्या पदव्युत्तर 
पदवीच्या अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष. 


उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि त्याने किमान ५० टक्के इतक्या गुणांसह 
( मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) शारीरिक शिक्षणामधील पदवी 
( बी.पी.एड ) किंवा त्यास समकक्ष पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 

किंवा 
उमेदवाराने किमान ५० टक्के गुणांसह ( मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत किमान ४५ टक्के गुण ) 
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विज्ञान( बी.एस्सी .) पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रोहिणी भालेकर , 
शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९ ४० 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 21st January 2016 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UN -AIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATIONS OF ADMISSION AND 

FEES) ACT, 2015 . 


No. BEd . 4615 /C.R . 210 /Mashi. — In exercise of the powers conferred by clause (r ) of section 2 
read with sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra Un - aided Private Professional 
Educational Institutions (Regulations of Admission and Fees ) Act , 2015 (Mah . Act. No.28 of 2015 ) 
and in continuation of the Government Notification , Higher and Technical Education Department , 
No.MISC.2015 /CR No.252 / TE - 4 , Dated 16th June 2015 , the Government of Maharashtra hereby 
declares and notifies the additional educational courses of study mentioned in column (2 ) of the 
schedule appended hereto be the Professional Educational Courses and specifies that the conditions 
and the requirements for admissions mentioned in respect of such course, in column (3 ) of the 
schedule shall be the eligibility conditions and requirements , therefor. 

Schedule 
Sr. No. Professional Educational 

Eligibility Conditions and Requirements 
Courses 

for Admission 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


Maharashtra State Candidates : 
1 (a ) First year of Bachelor of 

( i) The candidate should be an Indian National and 
education programme leading should have passed Bachelor s Degree and/or Master s 
to Bachelor of Education Degree with subjects Sciences and Maths/ Social Sciences 
Degree (B.Ed.) 

(History / Geography /Economics /Political Sciences / 
(b ) First year of Bachelor of Psycology/ Philosophy / Education / Library )/Humanity 
education programme through 

Sciences (all languages and literature )/Commerce and 

secured minimum 50 % marks (Minimum 45 % marks in 
open and distance learning 
system leading to Bachelor of 

case of Backward Class catagories ). 
Education Degree ( B.Ed.) 

OR 

(ii) The candidate should be an Indian National and 
( c ) First year of Bachelor of 
education programme ( part 

should have passed Bachelor s Degree and/or Master s 
time)leading to Bachelor of Degree with subjects in Engineering and Technology / 
Education Degree ( B.Ed.) 

(with Science and Maths as a special subjects ) / Bachelors 

Degree with the subjects Management / Engineering / 
(d ) First year of 4 year integrated 

Computers / Law /Information / Technology / Agriculture/ 
programme leading to BBI / Medical Sciences /All Social Sciences / Fine Art / 
Bachelor of 

B.A.B.Ed./ Performing Art (Music / Dance / Drama etc. ) and secured 
B.Sc.B.Ed. degree . 

minimum 55 % marks (Minimum 50 % marks in case of 
( e ) First year of B.Ed. M.Ed. 

Backward Class catagories). 
( Three year integrated ) 

OR 
programme 

leading to The candidate should have passed Bachelor s Degree 
Bachelor of B.Ed.,M.Ed . recognized as an equivalent degree by the Government 
(Integrated ) Degree . 

of Maharashtra , to the Bachelors Degree and / or Master s 
( f) First year of B. A. B. Ed . 

Degree in subjects mentioned in (i) and (ii) above . 
programme 

leading to 

OR 
Bachelor of (Special The candidate should have passed any Bachelor s 
Education - Visual Impairment) Degree given by Open University incorporated by an 
Degree . 

act of the Central or State Legislature . 


भाग चार- ब -२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(g ) First year of B.Ed. programme 

OR 
leading to Bachelor of (Special 

The candidate should be appeared for the final year 
Education - Visual Impairment) 

examination of any Bachelor s Degree awarded by any 
Degree 

of the universities incorporated by an act of the Central 
( h ) First year of B.Ed. programme or State Legislature or declared to be Deemed University 

leading to Bachelor of (Special under section 3 of the UGC act , 1956 . 
Education 

Hearing Other State Candidates : 
Impairment ) Degree . 

The candidate should be an Indian National and should 
(i) First year of B. Ed . programme 

have passed any Bachelor s Degree awarded by any of 
leading to Bachelor of (Special 

the universities incorporated by an act of the Central or 
Education - Mental 

State Legislature or declared to be Deemed University 
Retardation ) Degree . 

under section 3 of the UGC act , 1956 ofminimum 3 years 
(j) First year of B.Ed. programme duration in any descipline recognized by the Association 

leading to Bachelor of ( Special of Indian Universities , or possess an equivalent 
Education Learning qualification recognized by the Ministry of HRD , Govt. 
Disability ) Degree . 

of India /NCTE with minimum 55 % of marks for all 
(k ) First year of B.Ed. programme catagories. 
leading to Bachelor of ( Special 

OR 
Education – Locomotor and 

The candidate should be appeared for the final year 
Neurological Disorder ) 

examination of any Bachelor s Degree awarded by any 
Degree . 

of the universities incorporated by an act of the Central 
( 1) First 

year 

of B.Ed. programme or State Legislature or declared to be Deemed University 
leading to Bachelor of (Special under section 3 of the UGC act, 1956 ofminimum 3 years 
Education - H.I./V.I./M.R./L.I. 

duration in any descipline recognized by the Association 
and C.P.- distant ) Degree . of Indian Universities , or possess an equivalent 
( m ) First year of B.Ed. programme qualification recognized by the Ministry of HRD , Govt. 

leading to Bachelor of (Special of India/NCTE . Such candidate can be considered for 
Education – Autism Spectrum provisional admission subject to passing the degree 
Disorder ) Degree . 

examination with minimum 55 % of marks . 
(n ) First year of B.Ed. programme 

leading to Bachelor of (Special 
Education Integrated ) 
Degree . 
First year of Master of The candidate should be an Indian National and 
education programme leading should have passed Bachelor s Degree from NCTE 

Master of Education approved B.Ed. college affiliated to recognized non 
Degree (M.Ed.) 

Agricultural University , in ( 1 ) B.Ed., ( 2 ) B.A.B.Ed .,/ 
B.Sc.B.Ed., ( 3 ) B.El.Ed., ( 4 ) D.El.Ed. with an under 
graduate degree (with 50 % marks in each ) with minimum 
50 % marks (Minimum 45 % marks in case of Backward 
Class catagories .) 

OR 
Appeared for the final year examination of any B.Ed. 
course from NCTE approved B.Ed. college affiliated to 
recognized non Agricultural University . 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९ ४० 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 


4 . 


5 


First year of M.Ed. programme 

The candidate should be an Indian National and should 
leading to Master of (Special have passed Bachelor s Degree of B.Ed. (Special 
Education - Visual Education- Visual Impairment) from NCTE approved 
Impairment ) Degree . 

B.Ed. college affiliated to recognized non Agricultural 
University with minimum 50 % marks (Minimum 45 % 
marks in case of Backward Class catagories .) 

OR 
Appeared for the final year examinitation of B.Ed. 
( Special Education - Visual Impairment) course from 
NCTE approved B.Ed. college affiliated to recognized 

non Agricultural University . 
First year of M.Ed. programme 

The candidate should be an Indian National and should 
leading to Master of (Special have passed Bachelor s Degree of B.Ed. ( Special 
Education 

Hearing Education -Hearing Impairment ) from NCTE approved 
Impairment) Degree . 

B.Ed. college affiliated to recognized non Agricultural 
University with minimum 50 % marks (Minimum 45 % 
marks in case of Backward Class catagories .). 

OR 
Appeared for the Final Year examinitation of B.Ed. 
(Special Education -Hearing Impairment) course from 
NCTE approved B.Ed. college affiliated to recognized 

non Agricultural University. 
First year of M.Ed. programme 

The candidate should be an Indian National and should 
leading to Master of (Special have passed Bachelor s Degree of B.Ed. ( Special 
Education 

Mental Education -Mental Retardation ) from NCTE approved 
Retardation ) Degree . 

B.Ed. college affiliated to recognized non Agricultural 
University with minimum 50 % marks (Minimum 45 % 
marks in case of Backward Class catagories .). 

OR 
Appeared for the final year examination of B.Ed. 
( Special Education -Mental Retardation ) course from 
NCTE approved B.Ed. college affiliated to recognized 

non Agricultural University . 
First year of Bachelor of The candidate should be an Indian National and should 
physical education programme 

have passed Bachelor s Degree in any discipline with 
leading to Bachelor of 

50 % marks (Minimum 45 % marks in case of Backward 
Physical Education Degree 

Class catagories ) and having atleast participation in the 
( B.P.Ed.) 

inter -college /inter -zonal/ district /school compitition in 
sports and games as recognized by the AIU /IOA/ SGFI/ 
Government of India . 

OR 
The candidate should have passed Bachelor s Degree 
in Physical Education with 45 % marks (Minimum 40 % 
marks in case of Backward Class catagories ) . 

OR 
The candidate should have passed Bachelor s Degree 
in any discipline 45 % marks (Minimum 40 % marks in 
case of Backward Class catagories ) and studied Physical 
Education as compulsory /elective subject . 


6 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


Schedule - Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


OR 
The candidate should have passed Bachelor s Degree 
with 45 % marks (Minimum 40 % marks in case of 
Backward Class catagories) and having participated in 
National/ Inter -University /State Competitions or 
secured , 1st, 2nd or 3rd position in inter - college/inter 
zonal/ district/school compitition in Sports and Games 
as recognized by the AIU / I0A /SGFI/Government of 
India . 

OR 
The candidate should have passed Bachelor s Degree 
with participation in international competitions or 
secured , 1st, 2nd or 3rd position in inter -college/ inter 
zonal/ district /school compitition in sports and games 
as recognized by the AIU /IOA/SGFI/Government of 
India . 


OR 


7 


The candidate should have passed Bachelor s Degree 
with 45 % marks (Minimum 40 % marks in case of 
Backward Class catagories) and atleast three years of 
teaching experience ( for deputed in - service candidates 

i.e. trained physical education teachers/ coaches.) 
First year ofMaster of Physical 

The candidate should be an Indian Nationaland should 
education programme leading have passed Bachelor s Degree in Physical Education 
to Master of Physical ( B.P.Ed.) or equivalent with atleast 50 % of Marks 
Education Degree (M.P.Ed.) 

(Minimum 45 % marks in case of Backward Class 
catagories .). 

OR 
The candidate should have passed Bachelor s Degree 
of Science (B.Sc.) in health and Physical Education with 
atleast 50 % marks (Minimum 45 % marks in case of 
Backward Class catagories .). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


ROHINI BHALEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१ , शके १९ ४० 


११ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हतात्मा राजगरु चौक , मंत्रालय , मंबई ४०० ०३२. दिनांक २१ जानेवारी, २०१६ . 

आदेश 


महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक शल्क -२०१२ / प्र.क्र . १८३ / १२ / मशि - २. — ज्याअर्थी. टी.एम.ए.पै फाऊंडेशन आणि इतर विरुध्द कर्नाटक राज्य व इतर या प्रकरणात 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या व आदेशाच्या [( २००२ ) ८ SCC ४८१] अनसार . महाराष्ट शासनाने. विनाअनदानित खाजगी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्थांद्वारे प्रवेश व शल्क आकारणी यांचे विनियमन करण्यासाठी प्रवेश नियंत्रण समिती व शल्क नियंत्रण समिती ( यात यापढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त समित्या ” असा केला आहे . ) गठीत केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी. उक्त समित्यांना सांविधिक चौकट देण्याच्या हेतने आणि विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांद्वारे प्रवेश व 
शल्क यांचेविनियमन करण्याकरिता दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम . २०१५ ( सन २०१५ चा महा. अधि . क्र . २८ ) ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) दिनांक 
१७ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रख्यापित करण्यात आला ; 

आणि ज्याअर्थी. राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , १९९ ३ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “एनसीटीई अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे. ) हा मख्यतः अध्यापन शिक्षण पध्दतीचा नियोजित व ससंगत विकासाची सनिश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ व त्याचबरोबर त्यासाठीची 
प्रमाणके व निकष तयार करणे व त्यांचे विनियमन याच्याशी संबंधित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी. एनसीटीई ( राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद ) अधिनियमाच्या कलम ३२ ( घ ) ( पाच) मध्ये कलम १२ च्या खंड( ज ) अन्वये 
संस्थेकडन आकारणीयोग्य असलेल्या शिक्षण शल्काच्या संबंधात विनियम करण्याची तरतद असल्याने राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( विनाअनदानित 
शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांकडन आकारणीयोग्य असलेल्या शिक्षण शल्क व इतर शल्काचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ) सधारणा विनियम. 
२०१० ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “२०१० चे विनियम ” असा केला आहे. ) तयार केले आहेत 

आणि ज्याअर्थी. २०१० च्या विनियमातील विनियम ४ मध्ये . स्पष्टपणे करारनिविष्ट केलेले आहे की . प्रवेशाची पात्रता व कार्यपद्धती . राज्य 
शासनाच्या धोरणानसार आणि विविध विनाअनदानित अध्यापक शिक्षण अभ्यासक्रमांकरिता प्रमाणके व निकष निर्धारित करून एनसीटीईच्या 
विनियमांनसार विनियमित करण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी. महाराष्ट शासनाने . अधिसचना क्रमांक बीएड-४६१५ / प्र.क्र .२१० / मशि -२ . दिनांक २१ जानेवारी २०१६ अन्वये बी.एड .. 
बी.पी.एड., एम.एड आणि एम.पी.एड. या पदवी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्याक्रम म्हणन घोषित केले आहे . 

त्याअर्थी. आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत पष्ट्यर्थ इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करुन . महाराष्ट शासन , याद्वारे . पढील आदेश काढीत आहे : 

( १ ) या आदेशास महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शल्क यांचे विनियमन ) ( पढील अडचणी 
दर करणे) आदेश . २०१६ असे म्हणावे . 

( २ ) महाराष्ट विनाअनदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ अंमलात 
येण्याच्या कालावधीमध्ये , बी.एड. , एम.एड. बी.पी.एड. एम.पी.एड अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत. उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये 
प्रवेश. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाद्वारे पार पाडण्यात येतील आणि अशा अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत शल्काचे विनियमन करण्यासंबंधातील 
कामे एनसीटीईच्या २०१० च्या विनियमांच्या तरतदीनसार शिक्षण शल्क समितीकडन पार पाडण्यात येतील. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांचे आदेशानसार व नावाने . 


डॉ . संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव, 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 21st January 2016 

Order 
MAHARASHTRA UN -AIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATIONS OF ADMISSION AND 
FEES ) ACT , 2015 . 

No. Shulk -2012/C.R.183 / 12 /Mashi- 2. — Whereas, pursuant to the judgment and order of the 
Hon ble Supreme Court in the case of T.M.A. Pai Foundation and Others Vs State of Karnataka 
and Others [(2002) 8 SCC 481], the Government of Maharashtra has constituted the Pravesh 
Niyantran Samiti and the Shulka Niyantran Samiti (hereinafter referred to as “ the said Samitis” ) 
to regulate the admissions and the charging of Fees by unaided private professional educational 
institutions ; 

And whereas, with a view to give statutory framework to the said Committees and to provide 
for regulation of admissions and fees by the Unaided Private Professional Educational Institutions; 
the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions 
and Fees ) Act , 2015 (Mah . Act. No.28 of 2015 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) has been 
promulgated on the 17th August 2015 ; 

And whereas , the National Council for Teacher Education Act, 1993 (hereinafter referred to 
as “ the NCTE Act ”) is primarily concern with the setting up of a National Council for the purpose 
of ensuring planned and co -ordinated development of teacher education system and also the 
regulation and maintenance of norms and standard for the same ; 

And whereas , section 32 (d )(v) of the NCTE Act provides the powers of make regulations in 
respect of tuition fees chargeable by institutions under Clause (h ) of section 12 , the National Council 
has framed the “ National Council for Teacher Education (Guidelines for Regulations of Tuition 
Fees and other fees chargeable by Unaided Teacher Education Institutions) Amendment Regulations , 
2010 (hereinafter referred to as “ the 2010 Regulations”) with effect from 29th August 2010 ; 

And whereas , Regulation 4 of the 2010 Regulations clearly stipulated that the Eligibility and 
Procedure of Admission will be regulated as per the policy of State Government and in terms of 
NCTE Regulations, laying down the norms and standard for various Unaided Teachers Education 
programmes ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has declared the Degree courses namely the 
B.Ed., B.P.Ed., M.Ed. and M.P.Ed. as courses of professional education by notification No.BEd 
4615 /C.R.210 /Mashi- 2 , dated 21st January 2016 . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by section 25 of the said Act and all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following 
order : 

1 . This order may be called the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions ( Regulations of Admissions and Fees ) ( Further Removal of Difficulty ) Order , 2016 . 

2 . During the period of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions (Regulation of Admissions and Fees) Act , 2015 (Mah . Act. No.28 of 2015 ) is in 
force , the functions of the Admissions Regulating Authority under section 9 of the said Act , 
in respect of the B.Ed., M.Ed., B.P.Ed., M.P.Ed. courses shall be discharged by Pravesh 
Niyamak Pradhikaran and that the function relating to the regulation of fees in respect of 
such courses shall be discharged by the Shikshan Shulk Samiti in accordance with the 
provisions of the 2010 Regulations of NCTE . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


